हिंगोली जिल्ह्यामधील दुष्काळग्रस्त भागातील 
पशुधनाकरीता गोरक्षनाथ आदिवासी सेवाभावी 
संस्था, संचलित, गोपाल गोशाला हत्ता (नाईक), ता. 
सेनागांव, जि. हिंगोली या संस्थेच्या गोशाळेमध्ये 
राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर 
कॅम्प) सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.६५/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पविआ-२०१६/प्र.क्र.११४/पदुम-३, 

दिनांक २६.०४.२०१७ 

२) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.३२/पदुम-३, 
दिनांक ३१.०३.२०१८ 

३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१८/प्र.क्र.८९ /म-७, 

दिनांक ३१.१०.२०१८ 

४) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.१७/पदुम-३, 
दिनांक ०९.०१.२०१९ 

५) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.५०/पदुम-३, 
दिनांक ०५.०२.२०१९ 

६) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.४९/पदुम-३, 
दिनांक ०६.०२.२०१९ 


SIR आदेशा 


दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील कार्यपध्दतीनुसार संदर्भाधीन अ.क्र. 3 येथील 
शासन निर्णयान्वये, सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळी तालुके घोषित 
करण्यात आलेले आहेत. 
२. तसेच, दुष्काळी कालावधी करीता तातडीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी / सनियंत्रण 
ठेवण्यासाठी / निर्णय घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी 
मराठवाड्यातील तीव्र दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत ज्या 
गोशाळांना रु. १.०० कोटीचे अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेली आहे किंवा अनुदान मंजूर 
करण्यात आलेले आहे, अशा गोशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर त्या परिसरातील waar} 
पशुधन राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) तात्काळ प्रभावाने सुरू करण्यास 
मान्यता दिळेली आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन क्र ४ येथील आदेश निर्गमीत करण्यात आलेले 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.६५ /पदुम-३ 


तसेच संदर्भाधीन क्र. ५ येथील दिनांक ०५.०२.२०१९ व संदर्भाधीन क्र. ६ येथील दिनांक 
०६.०२.२०१९ येथील आदेशान्वये अनुक्रमे अहमदनगर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गोझाळांमध्ये 
पशुधन राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) तात्काळ प्रभावाने सुरू करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. 
३. हिंगोली जिल्हयातील दुष्काळग्रस्त भागातील पश्ुधनासाठी गोझाळेमार्फत VATA राहत 
व चारा शिबीर सुरु करण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केळी केली आहे. 
४. वर नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, हिंगोली जिल्हयाच्या दुष्काळग्रस्त 
परिसरातील WAS गोरक्षनाथ आदिवासी सेवाभावी संस्था, संचलित, गोपाळ गोशाला 
हत्ता (नाईक), ता. सेनागांव, जि. हिंगोली या संस्थेच्या गोशाळेमध्ये पशुधन राहत व चारा शिबीर 
(कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) तात्काळ प्रभावाने सुरू करण्यास याद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


५. या शासन आदेशा सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्रातील अटी व शातींच्या अधीन राहून, 
सदरची मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणारे 
आदेश / निर्देश / सूचनांचे पालन करणे, वरील संस्थांना बंधनकारक राहील. 

६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०२१५०२०७६८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vikas Tulshiram ४ याव een jie 


d ADF Dept, postalCode=400032, st=M; 


2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef1 b&dbc 


Kadam 011 1 ea 
(विकास तु. कदम) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

३. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 

४. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सर्व जिल्हा प्नुसंवर्धन उपआयुक्त, 

९. सर्व जिल्हा Mads अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 9/2, मुंबई / नागपूर. 

११.महसूल व वन विभाग (म-७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.अध्यक्ष/सचिव, गोरक्षनाथ आदिवासी सेवाभावी संस्था, संचलित, गोपाल गोशाला हत्ता 
(नाईक), ता. सेनागांव, जि. हिंगोली 

१३.निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.६५ /पदुम-३ 


शासन आदेश क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.६५/पदुम-३, दिनांक- ०१/०३/२०१९ च्या सोबतचे सहपत्र 
य्रपत्न 


दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोशाळांमध्ये पक्ुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल 
रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्यासंदर्भातील अटी व शर्ती 


१. पश्युधनाच्या शिबीरात लहान व मोठे मिळून किमान ५०० व अधिकत्तम ३००० पेक्षा 
अधिक पद्युधनाचा समावेश करता येणार नाही. 
२. या सवलती प्रत्येक WE पालकांना त्यांच्याकडे असलेल्या पश्लुधनापैकी 


जास्तीत जास्त १० WATT (लहान व मोठे) मर्यादीत असेल. 

३. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या पशुसंवर्धन 
विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या पत्राशिवाय पश्ञुपालकांच्या पश्ुधनांना अशा 
शिबीरात प्रवेश देता येणार नाही. 

४. सदर शिबीरात प्रवेश दिलेल्या पद्चुधनाचा अपघात किंवा नैसर्गिक/अनैसर्गिक 
मृत्यु झाल्यास, संबंधीत WSO शासनामार्फत कोणतीही नुकसान भरपाई 
मिळणार नाही. यासाठी संबंधीत पश्ञुपालकांकडून बंधपत्र करुन घेण्याची जबाबदारी 
संबंधीत गोशाळा संस्था चालकाची राहील, असे बंधपत्र लिहून घेतले नसल्यास, अशा 
परिस्थितीत मृत्यू झालेल्या werd नुकसान भरपाई संबंधीत गोशाळा संस्था 
चालकाने संबंधित पश्षुपालकास द्यावी लागेल. 

५. संबंधीत गोशाळा संस्था चालकाने दररोज सकाळी ८.०० वाजता शिबीरातील 
पशुधनाची संख्या जिल्हा Wa उपआयुक्त यांनी प्राधिकृत केलेल्या पशुसंवर्धन 
विभागातील अधिकारी/ कर्मचारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. पशुपालकांना शेतीच्या 


कामासाठी पशुधन घेवून जाणे असल्यास, सकाळी ८.०० पूर्वी घेवून जाणेस परवानगी 
देण्यात यावी. 
६. शिबीरातील पशुधनासाठी प्रतिदिन, प्रति मोठे पशुधन X ७०.०० व प्रतिदिन, प्रति 


लहान पशुधन ₹ ३५/- इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदरील अनुदान शासनाकडून 
वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
७. सदर शिबीर चालविणाऱ्या संस्थेस टंचाई कालावधी किंवा vara शिबीर 


चालू असेपर्यंत, या पैकी जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीसाठी वरील प्रमाणे 


अनुदान अनुज्ञेय राहील. 
८. संबंधीत गोशाळा संस्था चालकास झासनाच्या पूर्व परवानगी शिवाय उक्त शिबीर 
बंद करता येणार नाही. असे केल्यास संबंधित संस्थेकडून शिबिर बंद केल्याच्या 


दिनांकापासून मागील १५ दिवसाचे अनुदान वसुल करण्यात येईल, त्याचप्रमाणे गोवर्धन 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.६५ /पदुम-३ 


गोवंश या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानापैकी वितरीत न केलेले, 


अनुदान बंद करण्यात येईल. 


९. शिबीरातील पश्युधनास प्रति दिन, प्रती मोठया ware ६ किलोग्रॅम वाळलेली वैरण 


किंवा १५ किलोग्रॅम ओला / हिरवा चारा आणि आठवड्यातून ३ दिवस १ दिवसाआड १ किलोग्रॅम 


पशुखाद्य, तसेच प्रति दिन, प्रति लहान ware ३ किलो ग्रॅम वाळलेली वैरण किंवा ७.५ 


किलोग्रॅम ओला / हिरवा चारा आणि आठवड्यातून ३ दिवस १ दिवसाआड अर्धा किलोग्रम 
पशुखाद्य देणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे शिबीरात दाखल झालेल्या मोठ्या व लहान VIA 
पिण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छ पाणी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 

१०. शिबिरातील चाऱ्याची प्रत WATS खाण्या योग्य असावी. जर पशुसंवर्धन विभागाने 


चारा तपासणी अंती, चारा VTA खाण्यास अयोग्य आहे, stall शिफारस केल्यास संबंधीत 


गोशाळेच्या संस्थेवर दंडणीय कार्यवाही करण्यात येईल. 
११. दैनंदिन चारा / आहार वाटप, चारा / आहार खरेदी, संस्थेमध्ये दाखल होणाऱ्या 


पशुधनाची नोंदवही व दैनंदिनी व अनुषंगीक बाबींच्या नोंदवह्या दररोज अद्ययावत ठेवणे ही 
सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित गोशाळा संस्था प्रमुखाची राहील. 
१२. तसेच वेळोवेळी भेट देणाऱ्या जिल्हा waa उपआयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या wea विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यास किंवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यास रेकॉर्ड तपासणीकामी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. पश्ुधनाच्या अवास्तव 
नोंदी आढळून आल्यास शिबीर चाळू झाल्याच्या दिनांकापासून संबंधित गोशाळा संस्थेविरुध्द 
दंडनीय कारवाई करण्यात येईल. 
१३. गोशाळा संस्था चालकाने पशुधनाच्या शिबीरासाठी प्रथम त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
शेडमधील रिक्‍त जागेचा वापर करावा. त्यानंतर खालील प्रमाणे तात्पुरत्या होडची आखणी 
करावी :- 

(i) = ASA जागा १५० पशुधनांना पुरेशी असेळ असे, एका पेक्षा अधिक शेडची 


आवड्यकतेनुसार उभारणी करावी. 


(i) पहिल्याशोड मध्ये १ते १५० UAT असतील, तर दुसर्‍या शेड मध्ये १५१ ते ३०० 


याप्रमाणे पत्रुधन शेड मध्ये ठेवण्यात यावेत. 


(ii) शोड मधील पद्युधनाचे ऊन व पावसापासून संरक्षण व्हावे, अशा प्रकारचे निवारा 


शेड असणे आवश्‍यक आहे. यासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेने वर नमुद मुद्या क्र ६ 


नुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या निधीतूनच भागवावा लागेल. यासाठी, वेगळे अनुदान अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.६५ /पदुम-३ 


(iv) मोठया पश्ञुधनासाठी पिवळया रंगाचा बिल्ला व त्यावर पश्ुधनाचा नोंदणी 
क्रमांक तसेच लहान WEARS लाल रंगाचा बिल्ला व त्यावर पश्लुधनाचा 
नोंदणी क्रमांक दर्शविण्यात यावा. याशिवाय पशुधनाच्या ओळखीसाठी ( 


Animal Ear 199) या साधनाचा वापर करण्यात यावा. 


१४. शिबीरातील पद्युधनाच्या सोयी-सुविधांसाठी आव्यक असलेला भांडवली खर्च 


जसे, कडबा कुट्टी, पिण्याच्या पाण्याचा हौद बांधणे इत्यादी खर्च संबंधित गोशाळा संस्थेने 


स्वतःच्या भांडवलातून किंवा गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र योजनेच्या उपलब्ध अनुदानातून 
भागावावा. 


१५. संबंधित गोशाळा संस्था चालकाने शिबिरासाठी चारा खरेदी करतांना, चारा 


उत्पादक शेतकरी/व्यापारी यांच्याकडून खरेदी केलेल्या चाऱ्यापोटी देण्यात येणारी 
रक्‍कम रेखांकीत धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावी. 
१६. संबंधित गोशाळा संस्था चालकाने त्यांना वितरीत केलेल्या शासकीय अनुदानाचा 


हिशोब कायमस्वरुपी सुस्थितीत ठेवणे आवश्‍यक असून, शासकीय यंत्रणेकडून (शासन, 


जिल्हाधिकारी किंवा पश्ुसवंर्धन विभागातील उच्च अधिकारी) मागणी करतील त्यावेळी 
हिशोबाचे कागदपत्र संबंधित अधिकाऱ्याकडे सादर करावीत. 

१७. गोशाळा संस्था चालकाने शिबीरामध्ये आवश्‍यक तेवढी कडबा कुट्टी यंत्रे उपलब्ध 
करुन कुट्टी HIS चारा वाटप करणे आवश्‍यक आहे. ARS सकस करण्यासाठी 


8d असल्यास, Fea (सायलेज) चा वापर करावा. 


१८. सर्व गरजू पश्लुपालकांची we, अटी व नियमांचे अधिन राहून शिबिरामध्ये 


दाखल करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित गोशाळा संस्थेची राहील. परंतु मर्यादित 
पशुधन संख्येच्या म्हणजे ३००० च्या वर WAT दाखल करता येणार नाही. 


१९. प्रत्येक दिवसाचा पश्युधनाचा दैनंदिन तक्ता, प्रत्येक पश्ुधनास दैनंदिन चारा व 


आहाराच्या परिमाणाचा तक्‍ता शिबीराचे दर्शनी भागात लावण्यात यावा. 
२०. शिबीरात अधिकृत विद्युत पुरवठा असावा. रात्री आवश्‍यक इतका प्रकाश असावा. 
२१. पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत शक्यतो स्थानिक असावा. संबंधित 


गोशाळा संस्था चालकाने WA आवऱ्यक तेवढे पाणी उपलब्ध करुन द्यावे, पुरेशा 


पाण्याची व्यवस्था संस्थेळा करणे शक्य नसेल, त्या परिस्थितीत संबंधित जिल्हाधिकारी 


यांनी, पाणी पुरविण्याची व्यवस्था करावी. 


२२. संबंधित गोशाळा संस्था चालकाने यासंदर्भात शासनाने घातलेल्या सर्व अटी व 


शर्ती मान्य असल्याबाबत ₹॑१०० मुद्रांक पेपरवर बंधपत्र संबंधित जिल्हा was 


उपआयुक्त यांच्याकडे सादर करणे बंधकनकारक आहे. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.६५ /पदुम-३ 


२३. सदर शिबीर कोणतीही कारण न दाखवता बंद करण्याचे अधिकार शासनाने 
राखून ठेवलेले आहेत. या बाबतील संबंधित गोशाळा संस्था चालकास कोणत्याही 
न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. 

२४. उपरोक्त ach शर्ती पैकी काही अटी व शर्ती रद्द अथवा शिक्षील करण्याचा किंवा 
नविन सुयोग्य अटी व शर्ती समाविष्ट करण्याचा संपूर्ण अधिकार शासनाचा राहील. 


RK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


